वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव कार्यालयाच्या 
नवीन व जुन्या इमारतीत विद्युतसंच मांडणीच्या 
दुरुस्तीच्या रु.३२,०५,६५५/- ware 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-१२१८/प्र.क्र.१५/वि.प्र.४ 
नवीन प्रशासकीय भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि.०३.०३.२०२२. 


वाचा:- 

(9) राज्यकर आयुक्तालयाचे पत्र क्र.राउआ (ज.सं.)/आस्था-१४/विद्युतसंच मांडणी दुरूस्ती/ 
२०२०-२१/ब-१५११ मुंबई, दि.२४.१२.२०२०, 

(२) राज्यकर आयुक्तालयाचे पत्र क्र.राउआ (ज.सं.)/आस्था-१४/माझगांव कार्यालय/विद्युतसंच 
मांडणी दुरूस्ती/ २०२१-२२/ब-१३५४ मुंबई, दि.१३.०१.२०२२, 

(३) राज्यकर आयुक्तालयाचे पत्र क्र.राउआ (ज.सं.)/माझगांव-वस्तू व सेवाकर भवन, विद्युतसंच 
मांडणी/आस्था-१४/२१-२२/ब-१३९० मुंबई, दि.२०.०१.२०२२, 

(४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९, 

(५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९, 

(६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव कार्यालयाच्या नवीन व जुन्या इमारतीत विद्युतसंच मांडणीच्या 
दुरूस्तीकरिता मुख्य अभियंता (विद्युत) मुंबई यांनी रू.३२,०५,६५५/- (अक्षरी रू.बत्तीस लाख पाच हजार 
सहाशे पंचावन्न फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिलेला प्रस्ताव राज्यकर 
आयुक्तालयाने संदर्भाधीन क्र.१, २ व ३ च्या पत्रांनवये सादर केला आहे. सदर रू.३२,०५,६५५/- इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव कार्यालयाच्या नवीन व जुन्या इमारतीत विद्युतसंच मांडणीच्या 
दुरूस्तीकरिता रू.३२,०५,६५५/- (अक्षरी रू.बत्तीस लाख पाच हजार Perl पंचावन्न फक्त) इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. ६ येथील शासन निर्णयांमधील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता (वित्तीय मान्यता धरून) देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१२१८/प्र.क्र.१५/वि.प्र.४ 


२. सदरचा खर्च, “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष-४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च, ०१ कार्यालयीन इमारत, ०५१ बांधकाम, (०५) विक्रीकर (अनिवार्य) (०५) (०१) मोठी बांधकामे- 
विक्रीकर (४०५९ ०७३४)” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


३. सदर amet निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दि.२० सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयातील भाग-एक, उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र.१३४ (9), १३४ 
(२) आणि १३४ (३) तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.-संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दि.२५ सप्टेंबर,२०१९ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.८०/२०२२/व्यय-७, दिनांक १८.०२.२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०३१२१२०६३१०५ असा आहे. हा Tear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


by MANJUSHA SALVI 
VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT, 


i 
po arashtra, 
25. id9115f782c1 9536afee03d1736a0283493a8863fade 
bb BA94FD2176EEA4553236CD33EDCD89F9A, 
seri | 9FD3AC94FCBACD 18386C5C6655556F2E876E978282222 
5D! MANJUSHA SALVI 

1022.03.03 12:13:36 +05'30' 


(मंजुषा साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१ 


) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 

) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


(>. 


o~ 


4 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

अवर सचिव (इमारत-३ व अर्थ-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८) अवर सचिव (व्यय-७, अर्थसंकल्प-१२ व प्रशासन-४), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९) निवड नस्ती. 


£59) 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


